एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत 
अंगणवाडी केंद्रांकरेता चाईल्ड फ्रेंडली 
फर्निचर साहित्य खरेदी करण्यास मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२४/प्र.क्र.१३३/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : - ७ ऑक्टोबर,२०२४ 


वाचा :- (9) केंद्र शासन महिला व बाल विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र H.F.No.CD-lI-98/2/ 2028 
CD-ll, दिनांक २९ मार्च,२०२४. 

(२) आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांचे पत्र जा.क्र.एबाविसेयो/का-६ 
/अं.केंद्र फ़र्निचर/२०२४/४६१४, दिनांक ७ ऑगस्ट,२०२४. 

(३) शासन पत्र, महिला व बाळ विकास विभाग क्र.एबावि-२०२४/प्र.क्र.१३३/का.६, 
दिनांक १६ ऑगस्ट,२०२४. 

(४ आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांचे पत्र जा.क्र. एबाविसेयो/का-४ / 
फ़र्निचर किट/२०२४/५४०५, दिनांक २६ सप्टेंबर,२०२४. 


प्रस्तावना :- 


महिला व बाल विकास विभागामार्फत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजने अंतर्गत ० ते ६ वर्षे वयोगटातील 


बालके, तसेच किशोरवयीन मुली, गरोदर व स्तनदा माता इत्यादी लाभार्थ्यांना लसीकरण, पुरक पोषण आहार, 


आरोग्य तपासणी, पुर्व प्राथमिक शिक्षण, संदर्भ सेवा, आहार व आरोग्य शिक्षण इ. सेवा पुरविण्यात येतात. केंद्र 


शासनाच्या दिनांक २९.०३.२०२४ रोजीच्या आदेझान्वये राज्यातील ११०५५६ अंगणवाडी केंद्रांपकी ८८४४५ 


अंगणवाडी केंद्रांना प्रति अंगणवाडी रु. १००००/- याप्रमाणे फ़र्निचर साहित्याकरिता एकूण रु. ८८.४४५ कोटी (केंद्र 


हिस्सा ६०% रु. ५३.०६७० कोटी व राज्य हिस्सा ४०% रु. ३५.३७८ कोटी) इतका निधी मंजूर केला आहे. त्यानुसार 


मंजूर निधीच्या मर्यादेत चाईल्ड फ्रेंडली फ़र्निचर साहित्य खरेदी करण्याचे प्रस्तावित आहे. 


२. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी ८८४४५ अंगणवाडी केंद्राकरिता चाईल्ड 


फ्रेंडली फ़र्निचर साहित्य पुरविण्यासाठी दिनांक २०.०८.२०२४ रोजी ई-निविदा प्रकाशित केली असून त्या अंतर्गत 


मे. इंडो अलाईड प्रोटीन Hs प्रा. लि., मुंबई या निविदाधारकाचे दर इतर निविदाधारकांच्या दराच्या तुलनेने कमी 


म्हणजे रुपये ९९९६/- प्रति संच असल्याने ते Lo निविदाधारक म्हणून घोषित झालेले असल्याचे नमूद करण्यात 


आलेले आहे. त्यानुसार अंगणवाडी केंद्रांकरिता Lo निविदाधारक मे. इंडो अलाईड प्रोटीन we प्रा. लि., मुंबई 


यांचेकडून रु. ८८,४०,९६,२२०/- (अक्षरी रुपये अठ्याऐंशी कोटी चाळीस लक्ष BEM हजार दोनशे वीस फ़क्त) 


एवढया रक्कमेची चाईल्ड फ्रेंडली फ़र्निचर साहित्य खरेदी करण्यास मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर HSS 


आहे. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने चाईल्ड फ्रेंडली फ़र्निचर साहित्य खरेदी करण्यास मान्यता देण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः- एबावि-२०२४/प्र.क्र.१३३/का.६ 


शासन निर्णय :- 


एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत राज्यातील ८८४४५ अंगणवाडी केंद्रांना चाईल्ड फ्रेंडली 


WHA साहित्य उपलब्ध करुन देण्यासाठी मे. इंडो अलाईड प्रोटीन फुड प्रा. लि., मुंबई AL निविदाधारकाकडून 


रु. ८८,४०,९६,२२०/- (अक्षरी रुपये अठ्याऐंशी कोटी चाळीस लक्ष हाहाण्णव हजार दोनशे वीस फ़क्त) एवढया 


रक्कमेची खरेदी करण्यास व त्यासाठीच्या खर्चास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. :- 


1१  निविदा- | साहित्याचे | प्रकल्पाचा | अंगणवाडी | खरेदी करावयाच्या | प्रते संच | एकुण खरेदीची किंमत 
धारकाचे नांव । नांव प्रकार केंद्राची चाईल्ड फ्रेंडली | किंमत (सर्व 
संख्या फर्निचर साहित्याची करासहित) 
एकुण संख्या 
मे. इंडो अलाईड | चाईल्ड | ग्रामीण/ |। ११०५५६ । ८८४४५ रु. ९९९६/- | ८८,४०,९६,२२०/- 
प्रोटीन फुड प्रा. | फ्रेंडली । आदिवासी 
लि., मुंबई फ़र्निचर | नागरी 
साहित्य 

एकुणांत ग्रा/आ. + नागरी ११०५५६ । ८८४४५ रु. ९,९९६/- | रु. ८८,४०,९६,२२०/- 
२. चाईल्ड फ्रेंडली फ़र्निचर साहित्य चा पुरवठा आदेश खालील अटी व शातींच्या अधिन राहून निर्गमित 
करण्यात यावा. 


१) 


सदर खरेदी करतांना ई-निविदेतील अटी व शर्तीची पूर्तता करण्याची तसेच ई-निविदेत स्पष्ट केल्याप्रमाणे 


(Specification WATS) पुरवठा केला जाईल याची दक्षता आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, 


महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांनी घ्यावी. 


निविदेत मंजुर झालेले दर हे पुरवठा आदेश दिल्यानंतर पुढील दोन आर्थिक वर्षासाठी (२०२५-२६,२०२६- 


२७) ग्राहय धरण्यात येतील. याप्रमाणे केंद्र शासनाकडून चाईल्ड फ्रेंडली फ़र्निचर साहित्याकरिता निधी 


उपलब्ध झाल्यास त्याप्रमाणे वरील दरामध्ये L-9 निविदाधारकाडून चाईल्ड फ्रेंडली फ़र्निचर साहित्य 


खरेदी करण्याकरिता दरवर्षी प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


सदरचा निधी शासनाच्या विहित धोरणानुसार व कार्यपध्दतीनुसार तसेच उपलब्धतेनुसार खर्च करणे 


आवश्यक राहील, याची जबाबदारी आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी 


मुंबई यांची राहील. 


पुरवठाधारकाकडून चाईल्ड फ्रेंडली फ़र्निचर साहित्य विहित कालावधीत संबंधितांना प्राप्त होण्यासाठी 


पुरवठा करण्याचा अंतिम दिनांक पुरवठाधारकास बंधनकारक करण्यात यावा. त्यानुसार पुरवठादाराने 


सदर चाईल्ड फ्रेंडली फ़र्निचर साहित्याचा पुरवठा एका गावामध्ये एकापेक्षा जास्त अंगणवाडी केंद्र 


असल्यास त्यापैकी ज्या अंगणवाडी केंद्रामध्ये त्या गावातील सर्व अंगणवाडी केंद्रांचे साहित्य ठेवण्यास 


पुरेशी जागा उपलब्ध आहे त्या अंगणवाडी केंद्रांत पुरवठा करण्यात यावा. तदनंतर एकात्मिक बाल विकास 


सेवा योजनेच्या यंत्रणांनी त्या त्या अंगणवाडी केंद्रांना सदर साहित्य उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन 


करावे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः- एबावि-२०२४/प्र.क्र.१३३/का.६ 


4) 


3. 


चाईल्ड फ्रेंडली फ़र्निचर साहित्य अंतर्गत पुरवठा केलेल्या बाबीवर आयसीडीएस अंतर्गत वापरासाठी / 


शासनामार्फत पुरवठा असा शिक्का मारलेला किंवा लेबळ लावलेला असावा. चाईल्ड फ्रेंडली फ़र्निचर 


साहित्य वाटप/ पुरवठा व खर्च यामध्ये अनियमितता झाल्यास वा लेखा आक्षेप उद्भवल्यास त्याची 


जबाबादारी आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांची राहील. 


चाईल्ड फ्रेंडली wha साहित्याचा लाभ लाभार्थ्यांना पोहचावा, यादृष्टीने स्वयंस्पष्ट माहिती 


अंगणवाडीतील नोंदवहीमध्ये उत्पादनाचा दिनांक / एकूण पुरवठा / एकूण उपयोग याबाबतची योग्य नोंद 


ठेवणे, इत्यादी बाबत उचित मार्गदर्शक सूचना आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र 


राज्य, नवी मुंबई यांनी द्याव्यात. 


सदर आदेझानुसार मागणीप्रमाणे विहित प्रमाणात, विहित केलेल्या गुणवत्तेनुसार प्रत्यक्षात पुरवठा झालेला 


आहे, याची खात्री झाल्यावरच जेवढया जिल्हयांचा पुरवठा पुर्ण झालेला असेल व त्यांची पुरवठा झाल्याची 


चलने प्राप्त झालेली असतील त्या जिल्हयांची देयक अदा करण्यात यावीत. यासाठी आयुक्त, एकात्मिक 


बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई हे जबाबदार राहतील. 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ च्या शासन निर्णयातील खरेदी धोरणातील 


तरतुदीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


निविदाधारकांनी निविदा भरताना चाईल्ड फ्रेंडली WHA साहित्याचा जो नमुना आयुक्‍तालयास सादर 


केलेला आहे त्याच साहित्याचा पुरवठा पुरवठाधारकाकडून करण्यात आलेला आहे याची शहानिशा 


आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांनी करुन घ्यावी. 


सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात सदर प्रयोजनाकरिता नागरी प्रकल्प - लेखाशीर्ष २२३६ १९०९ केंद्र 


हिस्सा (६० टक्के) व लेखाशीर्ष २२३६ १९१८ राज्य हिस्सा (Yo टक्के) तर ग्रामीण प्रकल्प- लेखाशीर्ष २२३६ १९७२ 


केंद्र हिस्सा (६० टक्के) व लेखाशीर्ष २२३६ १९८१ राज्य हिस्सा (Yo टक्के) याप्रमाणे ३१- सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


या उद्दिष्टाखालील तरतुदीमधून SNA प्रणालीद्वारे भागविण्यात यावा. 


8. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१००४१८०५२५१५३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 
१) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


THAKUR : 
(वि. रा. ठाकूर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः- एबावि-२०२४/प्र.क्र.१३३/का.६ 


२) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना,महाराष्ट्र राज्य, रायगड भवन, नवी मुंबई. 


3) सर्व विभागीय उपायुक्त (महिला व बाल विकास) 


8) सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी(महिला व बाल विकास),जिल्हा परिषद 


५) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ( ग्रामीण/नागरी/आदिवासी) प्रकल्प 


६) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई 


७) महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-१, मुंबई 


८) महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-२, नागपूर 


९) महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-२, नागपूर 

१०) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

११) जिल्हा कोषागार अधिकारी,ठाणे 

१२) अपर कोषागार अधिकारी, सीबीडी, बेलापूर,नवी मुंबई 
१३) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई 


१४ निवड नस्ती -का-६. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


